सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजापना 

प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . १० ] 


गुरुवार , दिनांक १० मार्च २०१६ : फाल्गुन २० , शके १९३७ 


[ किंमत : १८ रुपये ] 


___ स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


भाग एक- शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती, पृष्ठे | भाग एक - अ ( भाग चार- अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक -अ , चार - अ, चार -ब व २३३ आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी १८ 
चार- क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा ते 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित २३४ व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपंचायती , २० 
असलेले नियम व आदेश . 

नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व 

स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये 
संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी केवळ २३४ 

काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 
औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले . 

२४६ 


शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


Law and Judiciary Department 

Hutatma Rajguru Chowk, 

Madam CamaRoad , 
Mantralaya,Mumbai - 400 032 . 

Dated 24th February, 2016 
NO . SPP - 2016 / A .S . 09/ D - XIV : - In exercise of 
the powers Conferred by Sub - Section (8 ) of the 
Section 24 of the Code of Criminal Procedure , 1973 
(Act No. II of 1974) , theGovernment ofMaharashtra 
hereby appoints Adv. Shri Pravin Chavan , Aurangabad , 
as “ Special Public Prosecutor” for Conducting the 
Special case ( Atrocity ) bearing No 22 /2014 pending 
before the Sessions Court, Jalna Which is arising out 
of ( C . R . No. 67 /2014 Badnapur Police Station , Dist. 
Jalna . 


2 . His appointment is strictly subject to the 
conditions of service laid down in the Maharashtra Law 
Officers (Appointment, Conditions Of Service and 
Remuneration ) Rules 1984. 

3. The fees of Shri Pravin Chavan, Special Public 
Prosecutor shall be paid by Social Justice and Special 
Assistance Departmentas per the Proposal approved 
by this dept. 

4. The Government reserves the right to revoke/ 
modify / annul the order without assigning any reasons. 

By order and in the name of the Governor of 
Maharashtra , 

S . R . KELUSKAR , 
Under Secretary , Law and Judiciary 

Department. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


औ . भाग १ - १० 


२३३ 


२३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र १० मार्च २०१६ : फाल्गुन २० , शके १९३७ भाग १ - पुरवणी 

2. The fees of Shri Pravin Chavan, Special Public 

Prosecutor shall be paid by Home Departmentas per 
Law and Judiciary Department 

the Proposal approved by this dept. 


Hutatma Rajguru Chowk , 


Madam Cama Road , 


3 . His appointment is strictly subject to the 
conditions of service laid down in the Maharashtra Law 
Officers (Appointment, Conditions Of Service and 
Remuneration ) Rules 1984. 


Mantralaya,Mumbai - 400 032 . 


Dated 24th February, 2016 


4 . TheGovernment reserves the right to revoke/ 
modify / annul the order without assigning any reasons . 


By order and in the name of the Governor of 
Maharashtra, 


NO . SPP - 2016 / A . S . 19 /D - XIV : - In exercise of 
the powers Conferred by Sub - Section (8 ) of the 
Section 24 of the Code of CriminalProcedure, 1973 
(Act No. II of 1974) , theGovernment ofMaharashtra 
hereby appoints Adv. Shri Pravin Chavan , Aurangabad , 
as “ Special Public Prosecutor” for Conducting all the 
Bail Applications, Remand Applications pending before 
Sessions Court , Jalna and High Court,Mumbai, bench 
at Aurangabad arising out of ( C. R. No. 80/ 2015 
registered with Jalna Police Station . 


S . R . KELUSKAR , 
Under Secretary, Law and Judiciary 

Department . 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


आदेश 


( १) यास अनुसरुन मी डॉ . निधी पांडेय जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद जिल्हा 
परिषद निवडणूक विभाग क्रमांक -१५ नाचनवेल तालूका कन्नड जिल्हा 

औरंगाबाद ची दिनांक १० जानेवारी २०१६ रोजी झालेल्या पोट निवडणुकीत 
निवडून आलेल्या जिल्हा परिषद सदस्यांची नावे निम्नलिखीत नमुन्यात 
दिनांक १५/ ०१/ २०१६ रोजी प्रसिध्द करीत आहे . 


क्र . २०१६/ सा .प्र./ जि .प ./पं. स ./ १५ -नाचनवेल / कावि- :- महाराष्ट्र 
जिल्हा परिषद मतदार गट निवडणूक अधिनियम , १९६२ मधील नियम ६६ 


अ . क्र . | 


निवडून आलेल्या सदस्यांचे नाव 


कायमचा पत्ता 


सदस्य म्हणून ज्या निवडणूक विभाग मधून निवडून 
आलेल्या निवडणूक विभाग क्रमांक व नाव 


क्रमांक 


नाव 


श्रीमती जाधव संजनाताई हर्षवर्धन 


नाचनवेल 


मु . पो . पिशोर ता . कन्नड , 
जिल्हा औरंगाबाद . 


औरंगाबाद , १५ जानेवारी , २०१६ . 


डॉ . निधी पांडेय , 
जिल्हाधिकारी , औरंगाबाद . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र १० मार्च २०१६ : फाल्गुन २० , शके १९३७ 


२३५ 


आदेश 


प्र . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


पहा :- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०१/ २०१५ 


दिनांक २१ / ०७/ २०१५. 

२) श्री . एस . एस . गोरवाडे, ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
निलंगा यांची दिनांक २८ /१२/ २०१५ ते १/ १/ २०१६ पर्यंतची (०५) दिवसाची 
अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


क्र . काव्यवि /(प्रशा)/ ४७१७/ २०१५. : - प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, लातूर 
हे श्री . जी .एच . पाटील , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , निलंगा 
यांची दिनांक २८ /१२/ २०१५ ते ०८ /०१/ २०१६ पर्यंतची ( १२ ) दिवसाची 
अर्जित रजा रजेच्या मागे दिनांक २४/ १२/ २०१५ , २५ /१२/ २०१५, २६ / १२ / २०१५ 
व २७/ १२/ २०१५ रोजी अनुक्रमे ईद- ए-मिलाद , खिसमस , चौथा शनिवार व 
रविवार आणि रजेच्या पुढे दिनांक ९ / १/ २०१६ व १०/ १/ २०१६ रोजी अनुक्रमे 
दुसरा शनिवार व रविवार निमित्त असलेल्या सुट्यांचे लाभासह मंजूर 
करीत आहेत . तसेच त्यांना सदरील कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येत आहे . 


३ ) अधिक्षक (प्रशासन विभाग ) जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेचा 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


आदेश 


श्री . जी .एच . पाटील, हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात येईल . 


श्री . जी .एच . पाटील , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती सह 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , निलंगा या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात 
तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 


क्र . काव्यवि/(प्रशा)/ ४७१४/ २०१५ . : - प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर 
हे श्री . एस . एस . गोरवाडे, ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग , निलंगा यांची दिनांक २८ / १२/ २०१५ ते 
०१/०१/ २०१६ पर्यंतची ( ०५ ) दिवसाची अर्जित रजा रजेच्या मागे दिनांक 
२४/ १२/ २०१५, २५/ १२/ २०१५ , २६/ १२/ २०१५ व २७ / १२ / २०१५ रोजी अनुक्रमे 
ईद- ए-मिलाद , खिसमस , चौथा शनिवार व रविवार निमित्त असलेल्या 
सुट्यांचे लाभासह मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना दिनांक २३/ १२/ २०१५ 
रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक २/ १/ २०१६ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपुर्वीपर्यंतच्या कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत 
आहे . 


श्री . जी . एच . पाटील , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचेन्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१/ ७/ २०१५ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यात येईल . 


लातूर , २९ डिसेंबर , २०१५ . 


श्रीमती एस . एम . शिंदे , 
प्र . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, लातूर . 


श्री . एस .एस . गोरवाडे, हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 

श्री . एस. एस. गोरवाडे, हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
३रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग , 
निलंगा या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 


प्र . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


पहा :- १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०१/ २०१५ . 


श्री . एस . एस . गोरवाडे, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१/ ७/ २०१५ च्या संदर्भीय 
आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल . 


दिनांक २१/ ७/ २०१५ 


लातूर , २९ डिसेंबर , २०१५. 


२) श्री . एन. आर.मनगिरे , सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदपूर 
यांची दिनांक १५/ १२/ २०१५ ते २३/ १२/ २०१५ पर्यंतची( ०९ ) दिवसाची अर्जित 
रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


श्रीमती एस .एम . शिंदे, 
प्र . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर . 


३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेचा 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


आदेश 


प्र . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


पहा :- १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०१/ २०१५ 


दिनांक २१ / ०७/ २०१५ . 


क्र . काव्यवि/( प्रशा)/ ४७४२ / २०१५. : - प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर 
हे श्री . एन . आर. मनगिरे, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदपूर 
यांची दिनांक १५/ १२ / २०१५ ते २३ /१२/ २०१५ पर्यंतच्या (०९ ) दिवसाच्या 
उपभोगलेल्या अर्जित रजेस , दिनांक २४/ १२/ २०१५ ते २७/१२/ २०१५ पर्यंतच्या 
सुट्यांच्या लाभासह कार्योत्तर मंजूरी देत आहेत . तसेच त्यांना सदरील 
कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात आली होती . 


२) श्री . जी .एच. पाटील , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , निलंगा 
यांचा दिनांक २८ / १२/ २०१५ ते ८ / १/ २०१६ पर्यंतची ( १२) दिवसाची अर्जित 
रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


श्री . एन . आर. मनगिरे , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात येईल . 


३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेचा 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


२३६ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र १० मार्च २०१६ : फाल्गुन २० , शके १९३७ भाग १ - पुरवणी 
श्री . एन . आर . मनगिरे , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची सह दिवाणी हा आदेश संपूर्ण जिल्ह्यासाठी दिनांक २६/ ०१/ २०१६ चे ०६ .०० 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदपूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच वाजेपासून ते दिनांक ०९ / ०२ / २०१६ चे २४ . ०० वाजेपर्यत अंमलात राहील . 
पुढे चालू ठेवण्यात आली होती . 

हा आदेश आज दिनांक २५ / १/ २०१६ रोजी माझ्या सही - शिक्यानिशी 

देण्यात आला आहे. 
श्री . एन. आर. मनगिरे, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचेन्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१/ ७/ २०१५ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 

जालना :- २५ जानेवारी, २०१६ . 
ठेवण्यात आला होता . 

आर . टी . इतवारे 
लातूर , २९ डिसेंबर , २०१५ . 

अपर जिल्हादंडाधिकारी, जालना 
श्रीमती एस . एम. शिंदे, 
प्र . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, लातूर . 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) 


मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( ३ ) 


वाचा :- पोलीस अधिक्षक जालना यांचे पत्र जा .क्र .जिविशा/ जा / का . व. सु / 
२०१६- ३४२, दि . २५ / ०१/ २०१६ . 


वाचा :- पोलीस अधिक्षक जालना यांचे पत्र जा . क्र .जिविशा/ जा / का . व. सु / 
२०१६- ३४२, दि . २५ /०१/ २०१६ . 


आदेश 


आदेश 


क्र . २०१६/ आरबी- डेस्क -१ /पोल -१/ कावि - - ज्या अर्थी माझ्या असे 
निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे की , दिनांक २६/ ०१/ २०१६ रोजी 
प्रजाकसत्ताक दिन साजरा करण्यात येणार आहेत . त्याअनुषंगाने विविध / 
राजकीय सामाजिक पक्ष संघटना आपल्या मागण्याकरिता धरणे , मोर्चे, 
आत्मदहन , उपोषण , इतर आंदोलन तसेच जालना जिल्हयात पाणी टंचाई 
मोठया प्रमाणात असल्याने विविध राजकीय पक्ष व संघटनेच्या वतीने 
विद्युत भारनियमन व इतर मागण्या संदर्भात धरणे मोर्चेनिदर्शने , रास्तारोको 
इत्यादी सर्व प्रकारची आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्याची शक्यता नाकारता 
येत नाही . 


क्र . २०१६/ आरबी - डेस्क -१ /पोल -१/ कावि - - ज्या अर्थी माझ्या असे 
निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे की , दिनांक २६/ ०१/ २०१६ रोजी 
प्रजासत्ताक दिन साजरा करण्यांत येणार आहेत . त्याअनुषंगाने विविध / 
सामाजिक पक्ष संघटना आपल्या मागण्याकरिता धरणे, मोर्चे, आत्मदहन , 
उपोषण , इतर आंदोलन तसेच जालना जिल्हयात पाणी टंचाई मोठया 
प्रमाणात असल्याने विविध राजकीय पक्ष व संघटनेच्या वतीने विद्युत भारनियमन 
व इतर मागण्या संदर्भात धरणे मोर्चेनिदर्शने , रास्तारोको इत्यादी सर्व 
प्रकारची आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 


वरील पार्श्वभुमीवर कायदा व सुव्यववस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही , त्या अर्थी मी आर. टी . इतवारे , अपर 
जिल्हादंडाधिकारी , जालना मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ 
( १ ) अन्वये अधिकाराचा वापर करुन याद्वारे खालील निर्देश देत आहे , 
शासकीय कर्तव्य पार पाडणाऱ्या कर्मचाऱ्याव्यतिरिक्त इतर कोणतीही व्यक्ती 
सार्वजनीक ठिकाणी किंवा त्या आसपास , 


वरील पार्श्वभुमी लक्षात घेता कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहणेसाठी 
व जिल्हयात कोठही अनुचित प्रकार घडू नये त्यासाठी जालना जिल्ह्यात 
मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( ३ ) लागू करणे आवश्यक 
आहे . 


१. शस्त्रे , लाठया , सोटे , बंदुके तलवारी , भाले व चाकु व इतर 
शरीरास इजा अथवा अपाय करणाऱ्या वस्तू जवळ बाळगणार नाही . 


त्याअर्थी, मी , आर . टी . इतवारे , अपर जिल्हादंडाधिकारी , जालना मुंबई 
पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( ३) अन्वये अधिकाराचा वापर करुन 
याद्वारे पाच ( ५) किंवा अधिक व्यक्तींना जमण्यास किंवा सभा, मिरवणूका 
मोर्चा काढण्यात मनाई करीत आहे . 


२ . तीक्ष्ण पदार्थ अथवा स्फोटके सहज हाताळता येतील अशी घातक 
वस्तू जवळ बाळगणार नाही . 


३. दगड किंवा इतर उपकरणे किंवा ( Means of Cousting ) 
प्रवर्तक शस्त्रे गोळा करुन ठेवणार नाही किंवा जवळ बाळगणार नाही . 


__ हा आदेश कामावरील कोणताही अधिकारी किंवा कर्मचारी यांना लागू 
होणार नाही . तसेच विवाह , अंत्ययात्रा आणि पोलीस अधिक्षक जालना व 
उपविभागातील पोलीस अधिकारी जालना , अंबड , परतूर , भोकरदन यांनी 
विशेषरीत्या परवानगी दिलेल्या मिरवणूका , सभा , मोर्चा यांना लागू होणार 
नाही . 


४ .व्यक्तीच्या किंवा समुहाच्या भावना जाणूनबुजून दुखविण्याचे उद्देशाने 
असभ्यतेने भाषण म्हणणार नाही, वाद्य वाजविणार नाही , गाणे म्हणणार 
नाही . 


५. व्यक्तीचेकिंवा शवाचेकिंवा त्याच्या प्रतिकृतीचे प्रदर्शन करणार नाही. 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र १० मार्च २०१६ : फाल्गुन २० , शके १९३७ 

२३७ 
६ . आवेषी भाषणे , अंगविक्षेप , विडंबनापर नकला करणार नाही आणि 

१० 
सभ्यता किंवा नितीमत्ता यास बाधा येईल किंवा ज्यामुळे राज्याची सुरक्षितता 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
धोक्यात येईल किंवा अराजक माजेल अशी चित्रे , निशाणी , घोषणा पत्रे 

पहा :- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०१/ २०१५ 
किंवा कोणतीही वस्तू बाळगणार नाही . 

दिनांक २१ /०७/ २०१५ . 
हा आदेश संपूर्ण जिल्ह्यासाठी दिनांक २६/ ०१ / २०१६ चे ०६. ०० 

२) श्री . आर.एन बारड , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , निलंगा यांची 
वाजेपासून ते दिनांक ०९ / ०२/ २०१६ चे २४ .०० वाजेपर्यत अंमलात राहील . 

दिनांक २७/ ०१/ २०१६ ते ३० /०१/ २०१६ पर्यंतची ( ०४ ) दिवसाची अर्जित रजा 
हा आदेश आज दिनांक २५ / १/ २०१६ रोजी माझ्या सही - शिक्यानिशी 

मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 
देण्यात आला आहे. 

३ ) अधिक्षक (प्रशासन विभाग ) जिल्हा न्यायालय, लातूर यांचा रजेचा 

अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 
जालना :- २५ जानेवारी , २०१६ . 

आदेश 
आर . टी . इतवारे 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , जालना 

क्र . काव्यवि /( प्रशा)/ २८६/ २०१६ . : - प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर हे 
श्री . आर. एन बारड , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , निलंगा यांची 
दिनांक २७/ ०१/ २०१६ ते ३०/ ०१/२०१६ पर्यंतची ( ०४ ) दिवसाची अर्जित रजा 

रजेच्या पुढे दिनांक ३१/ ०१/ २०१६, रविवार निमित्त असलेल्या सुट्टीच्या 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

लाभासह मंजूर करीत आहे . तसेच त्यांना दिनांक २६ /०१/ २०१६ रोजीचे 
पहा :- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०१/ २०१५ 

ध्वजारोहनाचे काग्रक्रमानंतर पासून ते दिनांक ते दिनांक १/ २/ २०१६ रोजीचे 
दिनांक २१ / ०७/ २०१५ . 

कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंतचे कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात 
२ ) श्री . एस . जी . देशमुख , जिल्हा न्यायाधीश - २, उदगीर यांची 

येत आहे . 
दिनांक २०/ ०१/ २०१६ ते २२ / ०१/ २०१६ पर्यंतची ( ०३ ) दिवसाची अर्जित रजा __ श्री . आर. एन बारड , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 
मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज. 

पदावर नेमण्यात येईल. 
३ ) अधिक्षक (प्रशासन विभाग ) जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेचा श्री . आर. एन बारड , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , निलंगा या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात 
आदेश 

तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 


क्र . काव्यवि/( प्रशा )/ २८५/ २०१६ . : - प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर हे 
“दिनांक २६ /१/ २०१६ रोजीचे ध्वजारोहनाचे प्रमाणपत्र सादर करण्याचे 
अटीस राहून ” श्री . एस . जी . देशमुख , जिल्हा न्यायाधीश- २, व सहाय्यक 
सत्र न्यायाधीश , उदगिर यांची दिनांक २० /०१/ २०१६ ते २२/ ०१/२०१६ 
पर्यंतची ( ०३) दिवसाची अर्जित रजा रजेच्या पुढे दिनांक २३ /०१/ २०१६,२४ / 
०१/ २०१६, २५ / ०१/ २०१६, व २६/०१/ २०१६ रोजी अनुक्रमे चौथा शनिवार , 
रविवार हावगी स्वामी यात्रा व प्रजासत्ताक दिनानिमित्त असलेल्या सुट्यांचे 
लाभासह मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना सदरील कालावधीत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

श्री . एस . जी . देशमुख , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 
__ श्री . एस . जी . देशमुख, हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
जिल्हा न्यायाधीश-२ , व सहाय्यक सत्र न्यायाधीश , उदगीर या पदावर 
तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 


श्री . आर. एन बारड , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१ / ७/ २०१५ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यात येईल . 
लातूर , १९ जानेवारी , २०१६ . 

व्ही . डी . डोंगरे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


पहा :- १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०१/ २०१५ 


दिनांक २१/ ०७/ २०१५. 


श्री . एस . जी . देशमुख , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१/ ७/ २०१५ च्या संदर्भीय 
आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल . 


२ ) श्री . एच.ए.मुल्ला , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , लातूर यांची दिनांक 
११/ ०१/ २०१६ व १२/ ०१/ २०१६ या ( ०२ ) दिवसाची परावर्तीत रजा वैद्यकीय 
कारणांवरुन मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज. 

३) रजा मागणीचे पुष्टयर्थ दाखल केलेले वैद्यकीय प्रमाणपत्र व तंदरुस्तीचे 
प्रमाणपत्र . 


लातूर , १९ जानेवारी , २०१६ . 


व्ही . डी . डोंगरे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर . 


४ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेचा 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


१२ 


२३८ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र १० मार्च २०१६ : फाल्गुन २० , शके १९३७ भाग १ - पुरवणी 
आदेश 

१३ 
क्र . काव्यवि /(प्रशा)/ २७४ / २०१६. : - प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर हे 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
श्री . एच.ए. मुल्ला , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , लातूर यांच्या दिनांक ११/ ०१ / पहा :- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०१/ २०१५ 
२०१६ व १२/ ०१/ २०१६ पर्यंतच्या ( ०२) दिवसाच्या वैद्यकीय कारणांवरुन दिनांक २१ /०७/ २०१५ . 
उपभोगलेल्या परावर्तीत रजेस कार्योत्तर मंजेरी देत आहेत . 

२) श्री . आर . एस .कानडे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , औसा 
__ श्री . एच.ए .मुल्ला , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच यांची दिनांक ८/ ०१/ २०१६ ते १३/ ०१/ २०१६ पर्यंतची (०६ ) दिवसाची अर्जित 
पदावर नेमण्यात आले होते . 

रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 
श्री . एच . ए.मुल्ला , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती मुख्य ३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेचा 
न्यायदंडाधिकारी, लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 
ठेवण्यात आली होती . 

आदेश 

क्र . काव्यवि/(प्रशा)/ २१८/ २०१६. : - प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर हे 
श्री . एच. ए.मुल्ला , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचेन्यायालयाचा श्री . आर .एस . कानडे, दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१/ ७/ २०१५ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे प्रथम वर्ग, औसा यांची दिनांक ८ /०१/ २०१६ ते १३/०१/ २०१६ पर्यंतची ( ०६ ) 
ठेवण्यात आला होता . 

दिवसाची अर्जित रजा मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना सदरील कालावधीत 
लातूर , १९ जानेवारी, २०१६ . 

मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 
व्ही . डी . डोंगरे , श्री . आर. एस . कानडे, हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, लातूर . पदावर नेमण्यात येईल . 

श्री . आर . एस . कानडे, हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 

दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग , औसा या 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 
पहा :- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०१/ २०१५ 
दिनांक २१/ ०७/ २०१५ . 

श्री . आर .एस . कानडे, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
२ ) श्री . एम . एस . बोराळे , २रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , निलंगा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१ / ७/ २०१५ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
यांची दिनांक ११ /०१/ २०१६ व १२/०१/ २०१६ या ( ०२ ) दिवसाची परावर्तीत ठेवण्यात येईल . 
रजा वैद्यकीय कारणांवरुन मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 

लातूर , १६ जानेवारी , २०१६. 
३) रजा मागणीचे पुष्टयर्थ दाखल केलेले वैद्यकीय प्रमाणपत्र व तंदरुस्तीचे 

व्ही . डी . डोंगरे , 
प्रमाणपत्र . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर . 
४ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेचा 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 
आदेश 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
क्र . काव्यवि/( प्रशा)/ २१७/ २०१६ . : - प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर हे 

पहा :- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक काव्यवि ( प्रशा) / ३५ / २०१६ 
श्री . एम . एस. बोराळे , २रे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , निलंगा 

दिनांक ४/०१/ २०१६ . 
यांची दिनांक ११/१/ २०१६ व १२/१/ २०१६ या ( ०२ ) दिवसाची परवर्तीत रजा 

२) श्री . आर.एस. कानडे, दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, औसा यांचे 
वैद्यकीय कारणांवरुन मंजूर करीत आहेत . 

मंजूर अर्जित रजा रद्द करणेबाबतचे पत्र क्र . १५०/ २०१६ दिनांक १४/ १/ २०१६ . 
श्री . एम .एस . बोराळे, हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 

आदेश 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 
___ श्री . एम . एस . बोराळे, हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती २रे 

क्र . काव्यवि /( प्रशा)/२१९ / २०१६ . : - प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर हे 
सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , निलंगा या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात 

खालील प्रमाणे आदेश देत आहेत . 
तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 

१ ) श्री . आर .एस . कानडे, दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , औसा 

यांचीजिल्हा न्यायालयाच्या आदेश क्रमांक काव्यवि ( प्रशा)/ ३५/ २०१६, दिनांक 
श्री . एम . एस . बोराळे, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचेन्यायालयाचा ४/ १ / २०१६ नुसार मंजूर करण्यात आलेली दिनांक ११/ १/ २०१६ ते 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१/७/२०१५ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे १६/ २०१६ पर्यंतची ( ०६ ) दिवसाची अर्जित रजा रद्द करण्यांत येत आहे . 
राहील . 

२) सदरील आदेशाची नोंद संबधित न्यायीक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात 
लातूर , १६ जानेवारी, २०१६ . 

घेण्यात यावी. 
व्ही . डी . डोंगरे , 

लातूर , १६ जानेवारी , २०१६ . 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर . 

व्ही . डी . डोंगरे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर . 


१४ 


१६ 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र १० मार्च २०१६ : फाल्गुन २० , शके १९३७ 

२३९ 
१५ 

किंवा त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या पोलीस अधिकारी यांना राहतील . हे आदेश 

मी हिंगोली जिल्हयाच्या हददीपावेतो लागु करीत आहे . 
अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) चे आदेश दिनांक 
वाचा.- पोलीस अधिक्षक , हिंगोली यांचे पत्र क्र . जिविशा/ का .व. सु / 

२५/ ०१/ २०१६ रोजीचे ०६ .०० वाजेपासून ते दिनांक ०८ / ०२/ २०१६ रोजीचे 
२०१६ हिंगोली , दिनांक - २२ /०१/ २०१६ , 

२४ . ०० वाजेपर्यत लागु करीत आहे . 
मुबंई अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) नुसार . 

हा आदेश बहुसंख्य व्यक्तीना लागु असल्यामुळे यांची प्रसिध्दी दंवडीव्दारे , 
आदेश 

ध्वनीक्षेपणाव्दारे तसेच इतर सर्व प्रसिध्दी माध्यमाव्दारे पोलीस अधिकारी 

यांनी करावी . 
क्रमांक - २०१५/ डि सी - १/ कावी - १५८ :- ज्याअर्थी, संदर्भीय पत्रान्वये 
पोलीस अधिक्षक , हिंगोली यांनी कळविले आहे की , हिंगोली जिल्हयात 

हिंगोली , २२ जानेवारी, २०१६ . 
आगामी काळात दि . २६/ ०१/ २०१६ रोजी प्रजासत्ताक दिन साजरा होणार 

दुर्वाचनिय , 
आहे. सदर दिनाचे औचित्य साधून तसेच सध्या दुष्काळाग्रस्त परिस्थिती 

अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी, हिंगोली . 
निर्माण असल्याने विविध पक्षसंघटना यांचेकडून आपले मागण्याकरीता 
धरणे , मोर्चे, रस्ता रोको, उपोषण व आत्मदहन सारखे आंदोलन करण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही. या दरम्यान उद्दभवणारी परिस्थिती हाताळण्यासाठी 

जिल्हाधिकारी यांजकडून 
संपुर्ण हिंगोली जिल्हयात दिनांक २५ / १/ २०१६ रोजीचे ०६ .०० वा . पासून ते 
दि . ०८ / ०२/ २०१६ रोजी चे २४ .०० वा . पावेतो मु . पो . का . कलम ३७ ( १ ) वाचा .- १) पॉलिटिकल अॅन्ड सर्व्हिसेस शासन निर्णय क्र . पी . १३ / वि 
( ३) चे आदेश निर्गमित होण्यास विनंती केली आहे . 

दिनांक ६ / १/ १९५८ व सामान्यप्रशासन विभाग मंत्रालय मुंबई यांच्या कडील 

शासन निर्णय क्र . सा .प्र. प्र. व प्राशा - १०८३- २९ दिनांक २९/ ०६/ १९८२ . 
त्या अर्थी, सार्वजनीक शातंता आणि सुव्यस्था अबाधित राहण्यासाठी 
आदेश काढणे आवश्यक आहे . म्हणुन मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे 

अधिसुचना 
कलम ३७( १ ) ( ३ ) अन्वये मला प्रदान केलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , 
अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी , हिंगोली या आदेशाव्दारे खालील प्रमाणे क्र . २०१६/ संकिर्ण/ सा . सुट्या / कावी/ १५४३ : - संदर्भिय शासन निर्णय 
निर्देश देत आहे . 

नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , श्री . ए. एस . आर. नायक 

जिल्हाधिकारी जालना महसुली वर्षे साल सन २०१६ या वर्षाकरिता जालना 
१ . शासकिय कर्तव्य पार पाडणाऱ्या कर्मचाऱ्या व्यक्तिरिक्त कोणतीही 

जिल्हयासाठी खालील दर्शविलेल्या दिवशी स्थानिक तिन सुट्टी जाहीर 
व्यक्ती सार्वजनीक ठिकाणी त्यांच्या जवळ शस्त्र , काठी , तलवार,बंदुका 

करीत आहे . 
बाळगणार नाहीत . 

सन - २०१६ करीता जाहीर करावयाच्या स्थानिक सुट्या 
२ . लाठया, काठया , शारीरिक इजा होण्यास कारणीभूत ठरतील , 

अ . क्र . दिनांक 

तपशिल प्रयोजनार्थ 
सहज हाताळता येतील अशा वस्तू जवळ बाळगणार नाहीत . 

१६/०४/ २०१६ शनिवार | दर्गा राजाबाग उत्सव 
३ . कोणताही क्षारक पदार्थ, स्फोटके द्रव्ये जवळ बाळगणार नाहीत . 

यात्रा जालना 
४ . दगड किंवा इतर क्षेपणीक उपकरणे, विटबंनात्मक नकला किंवा 

१५/ ०७ / २०१६ 
सर्व प्रर्वतक द्रव्ये गोळा करुन ठेवणार नाही किंवा जवळ बाळगणार नाही . 

शुक्रवार आनंदस्वामी यात्रा 

आषाढी एकादशी 
५ . आवेशी भांडणे , अंगविक्षेप , विडंबनात्मक नकला करणार नाहीत . 

०७/ १० / २०१६ शुक्रवार मत्सयोदरी देवी 
सभ्यता नितिमत्ता यास बाधा येईल किंवा अराजकता माजेल अशी चित्रे, 

( सप्तमी उत्सव ) 
निशाणी, घोषणा , फलक किंवा अशा इतर कोणत्याही वस्तु जवळ बाळगणार 
नाहीत . किंवा ठेवणार नाहीत . 

उपरोक्त स्थानिक सुट्टी ( उच्च न्यायालयाच्या अधिकाराकक्षेतील कार्यालये 

, केंद्रीय प्रशासनातील कार्यालये , व बँकेच्या कक्षेतील कार्यालया खेरीज 
६. व्यक्तीच्या किंवा समुहाच्या भावना जाणुनबुजुन दुखावण्याच्या उद्येशाने 

( वगळून ) जालना जिल्हयातील सर्व शासकीय कार्यालये, जिल्हा परिषेदेच्या 
वाद्ये वाजविणार नाहीत किंवा जाहिरपणे प्रक्षोभक असभ्य वर्तन करणार 

कक्षेतील कार्यालये स्थानिक स्वराज्य संस्थेची कार्यालये, जिल्हयातील 
नाहीत . 

शासकीय कोषागारे , महामंडाळाची कार्यालये व इतर सवे खाजगी शैक्षणिक 
७. जिल्हयात पाच किंवा अधिक व्यक्ती रस्त्यावर जमण्यास सक्त 

संस्था यांना लागू राहतील . 
मनाई करीत आहे . सदर आदेश कामावरील कोणतेही पोलीस अधिकारी 

जालना , ७ जानेवारी , २०१६ . 
किंवा इतर कोणतेही शासकीय कर्मचारी , विवाह, अंत्ययात्रा , धार्मिक कार्यक्रम 
यात्रा व त्याचप्रमाणे इतर कार्यक्रम ज्यांना सक्षम अधिकारी यानी विशेषरित्या 

ए . एस . आर . नायक , 
परवानगी दिलेल्या अशा मिरवणुकिस व कार्यक्रमास लागु होणार नाही . 

जिल्हाधिकारी जालना . 
विशेषरित्या परवानगी देण्याचे अधिकार पोलीस अधिक्षक , हिंगोली यांना 


वार 


ळ बाळगणार 


२४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र १० मार्च २०१६ : फाल्गुन २० , शके १९३७ 


भाग १ - पुरवणी 


१७ 


जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा प्रादेशिक सहसंचालक 

यांजकडून 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( समिती निवडणूक ) नियम , २०१४ चे नियम 
६४ आणि ६९ अन्वये समितीच्या सदस्यांची नावे प्रसिध्द करणे ... 


Co-operative Election Officer himself is not the Returning 
Officer shall send signed copies thereof to the District Co 
operative Election Officer. On receipt of the declaration , the 
District Co -operative Election Officer shall, subject to general 
or special orders issued by SCEA publish the names of all 
elected committee members by causing a list of such names 
together with their permanent addresses and the names of the 
constituencies from which they are elected on the notice board 
of his office and shall send I copy thereof to the registered 
address of the society concerned for affixing it on the notice 
board and also for its record . The District Co -operative Elec 
tion Officers shall send a list of the elected committee mem 
bers to the SCEA 


वाचले : 


१ ) मा . सचिव , राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण , महाराष्ट्र राज्य , 
पुणे यांचे कार्यालयाचे आदेश जा . क्र . रासनिप्रा / कक्ष- ११/ भा . च . ससाका / 
निनिअ व सनिअअ आदेश / ९१८१/ २०१५, दि . ०४/ १२ / २०१५ . 


२) मा . सचिव , राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण , महाराष्ट्र राज्य , 
पुणे यांचे कार्यालयाचे आदेश जा . क्र . रासनिप्रा/भाऊराव चव्हाण/ नि . का.मं .. 
९३६६/ २०१५, दि . २१/ १२/ २०१५. 

३ ) निवडणूक निर्णय अधिकारी भाऊराव चव्हाण सहकारी साखर 
कारखाना म . लक्ष्मीनगर , देगाव - येळेगाव ता . अर्धापुर , जि . नांदेड यांचे 
पत्र क्र . २०१५/नि . नि अ ./ पुवि / सीआर , दि . ८ / १/ २०१६ अन्वये एका मतदार 
संघातून अविरोध निवडीबाबतचा दिलेला अहवाल तसेच दि . १९/ ०१/ २०१६ 
सोबत सादर केलेला अंतिम निकाल , 

४ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( समिती निवडणूक ) नियम , २०१४ चे 
नियम ३२ , ६४ आणि ६९ . 


आणि तसेच नियम ६९ मध्ये खालीलप्रमाणे तरतूद आहे . 
Publication ofnames of members of the Committee -- 

( 1) On Receipt of the declaration under rule 32 of the elec 
tion results under rule 64, the SCEA or the District Co -opera 
tive Election Officer shall publish within two days the names 
of all elected committee members by causing a list of such 
names together with their permanent addresses and the names 
of constituencies from which they are elected to be posted on 
the notice board or at any prominent palce in his officer. 

(2 ) The SCEA or the District Co -operative Election Officer 
shall send a list of all the elected committe members to the 
society and the Registrar. 

त्याअर्थी, उपरोक्त नियमांमधील तरतूदींअन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा 
वापर करुन मी , श्रीकांत देशमुख, जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी 
तथा प्रादेशिक सहसंचालक ( साखर ), नांदेड याद्वारे भाऊराव चव्हाण 
सहकारी साखर कारखाना म . लक्ष्मीनगर , देगाव- येळेगाव , ता . अर्धापूर , 
जि . नांदेड या संस्थेच्या सन २०१६- २०२१ या पंचवार्षिक निवडणूकीमध्ये 
निवडून आलेल्या समिती सदस्यांचे नावे खालीलप्रमाणे प्रसिध्द करीत 
आहे . 


क्र . प्राससनां/कक्ष- प्रशासन/ भा . च. ससाकाः निवडणूक सदस्य नावे प्रसिध्दी / 
२२८/ २०१६ . - ज्याअर्थी, भाऊराव चव्हाण सहकारी साखर कारखाना म . 
लक्ष्मीनगर , देगाव- येळेगाव , ता . अर्धापुर , जि . नांदेड ( ज्याचा उल्लेख 
यापुढे भाऊराव साखर कारखाना असा संक्षेपाने करण्यात आलेला आहे.) 
हा कारखाना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमांतर्गत नोंदणीकृत साखर 
कारखाना आहे; 


ज्याअर्थी, भाऊराव साखर कारखान्याच्या सन २०१६-२०२१ या 
कालावधीतील संचालक मंडळ निवडणूकीसाठी संदर्भ क्र . ( १ ) अन्वये 
निवडणूक निर्णय अधिकारी यांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे . 


:: निवडून आलेल्या समिती सदस्यांची नावे :: 


पत्ता 


मतदार संघ 


ज्याअर्थी, उक्तप्रमाणे नियुक्त करण्यात आलेल्या निवडणूक निर्णय 
अधिकारी यांनी भाऊराव साखर कारखान्याच्या निवडणूकीसाठी सादर 
केलेल्या निवडणूक कार्यक्रमास संदर्भ क्र . (२) नुसार मान्यता देण्यात 
आलेली आहे; 


अ . निवडून आलेल्या 
क्र . उमेदवाराचे 

नाव ( सर्वश्री ) 


| १ ) अॅड . कल्याणकर सुभाष 

नामदेवराव 


ज्याअर्थी, निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी भाऊराव चव्हाण कारखान्याची 
निवडणूक प्रक्रिया पुर्ण करुन संदर्भ क्र . (३ ) प्रमाणे - १) दि . ०८ /०१/ २०१६ . 
अन्वये बिगर उत्पादक सहकारी संस्था व पणन संस्था प्रतिनिधी मतदार 
संघातुन अविरोध निवडीबाबतचा दिलेला अहवाल आणि २) दि . १९ /०१ / 
२०१६ रोजी उर्वरीत मतदार संघातून निवडून आलेल्या सदस्यांची यादी 
मतदारसंघनिहाय या कार्यालयास सादर करण्यात आलेली आहे . 


२) तिडके गणपतराव शामराव 


मु . पो . पिंपळगाव महादेव , ऊस उत्पादक गट , 
ता . अर्धापुर , जि . नांदेड . लक्ष्मीनगर. 
मु . देगाव बु. पो . पिंपळगाव ऊस उत्पादक गट , 
महादेव , ता . अर्धापूर जि . लक्ष्मीनगर . 
नांदेड 


३ ) देशमुख प्रविण सखाराम 


मु . पो . अर्धापूर ता .अर्धापूर , ऊस उत्पादक गट , 
जि . नांदेड . 

लक्ष्मीनगर . 


४ ) कल्याणकर व्यंकटराव 


बाबाराव 


रा . आमराबाद , पो . ऊस उत्पादक गट , 
बारसगाव , ता . अर्धापूर , बारड. 
जि . नांदेड . 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( समिती निवडणूक ) नियम , २०१४ 
चे नियम ६४ मध्ये खालीलप्रमाणे आलेली तरतूद आहे . 
___ Rule 64 - Declaration of result and publication of names 
of the members of the Committee - The Returning Officer 
shall then declare the candidate to whom the highest number 
of valid votes has been given as having been elected and 
certify the return of election in Form E - 17 , where the District 


५) दाड कैलाश राधाकिशन 


मु . पो . बारड , ता . मुदखेड , ऊस उत्पादक गट , 
जि . नांदेड 

बारड 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र १० मार्च २०१६ : फाल्गुन २० , शके १९३७ 


२४१ 


औरंगाबाद विभाग 
अ . निवडून आलेल्या 
क्र . उमेदवाराचे 

नाव ( सर्वश्री ) 


पत्ता 


मतदार संघ 


१८ 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


६ ) पवार शिवाजीराव नरबाजी मु. पो . निवघा, ता . मुदखेड , ऊस उत्पादक गट , 

जि . नांदेड . 

बारड 


संदर्भ : - पोलीस अधिक्षक , उस्मानाबाद , यांनी त्यांचेकडील पत्र 
क्र . पो . अ .कार्या./ द. वि .कक्ष/ जमावबंदी - आदेश / ०२/ २०१६ . 


७) पाटील किशनराव दशरथ 


( फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १४४ प्रमाणे ) 


| ८ ) शिंदे बालाजी गोविंदराव 


मु. इजळी, पो . मुदखेड , ऊस उत्पादक गट , 
ता . मुदखेड , जि . नांदेड . मुदखेड . 
मु . पो .माळकौठा , ता . ऊस उत्पादक गट , 
मुदखेड , जि . नांदेड मुदखेड. 
मु . पो . रोहीपिंपळगाव , ऊस उत्पादक गट , 
ता . मुदखेड , जि . नांदेड मुदखेड . 
मु .पो.मालेगाव , ता . अर्धापुर ऊस उत्पादक गट , 
जि . नांदेड 

मालेगाव 


| ९ ) शिंदे माधवराव व्यंकटराव 


क्र . २०१५/ एमएजी- ३/सीआर-०७ . - ज्याअर्थी पोलीस अधिक्षक , 
उस्मानाबाद यांनी त्यांचेकडील पत्र क्र . पो . अ. कार्या/ द. वि .कक्ष/ जमावबंदी - 
आदेश/ ०२/ २०१६ दि . ०२ / ०१/ २०१६ अन्वये उस्मानाबाद जिल्हयात पुढील 
प्रमाणे आगामी २६ जानेवारी (प्रजासत्ताक दिन) व छत्रपती शिवाजी महाराज 
जयंती तसेच दहशतवादी कारवाया अनुषंगाने उस्मानाबाद जिल्हयात जमावबंदह 
आदेश लागू करण्याची आवश्यकता असल्याचे कळविले आहे . 


१० ) इंगोले रंगराव शंकर 


११ ) कदम रामराव नारायणराव ___ मु.धामदरी , पो . मालेगाव , ऊस उत्पादक गट , 

ता . अर्धापूर , जि . नांदेड मालेगाव 
१२ ) जगताप मोतीराम गंगाराम मु.गणपूर , पो . कामठा , ऊस उत्पादक गट 

ता . अर्धापूर , जि . नांदेड मालेगाव . 


ज्याअर्थी, सदर अहवालात १ ) उस्मानाबाद जिल्हयात भाड्याने राहणारे 
व अनधिकृत खाजगी अथवा शासकीय जागेत परराज्यातील नागरीक, परदेशी 
नागरीक यांनी त्यांचे ओळखपत्रासह व ते राहत असलेल्या घरमालकाचे 
सहमतीपत्र व निवासाचे पत्ते 


१३ ) आवातिरक दत्तराम 

लोकडोजी 


मु . पो . पाथरड रेल्वे स्टेशन , ऊस उत्पादक गट , 
पो . मुगट , ता . मुदखेड आमदुरा 
जि . नांदेड 


१ ) सी आर पी सी कलम १४४ आदेश जारी झालेल्या दिनांकापासून 


१४) कदम अशोक दिगांबर 


अ ) भाडे तत्वावरील घर 


मु . शंखतीर्थ, 
पो . रोहीपिंपळगाव , 
ता . मुदखेड , जि . नांदेड 


ऊस उत्पादक गट , 
आमदुरा . 


ब ) दुय्यम प्रतीचे मोटार वाहन विक्री/ खरेदी 


१५ ) कल्याणे भिमराव हिरामन । 


क ) वादग्रस्त सीडी/गाणे 


मु . पो .मुगट , ता . मुदखेड , ऊस उत्पादक गट , 
जि . नांदेड 

आमदुरा . 
रा . शिवाजीनगर , नांदेड सहकारी संस्था 

सभासद . 


ड ) सायबर कॅफेचा वापर 


१६) सौ . चव्हाण आमिताताई 

अशोकराव 


इ ) स्फोटक साठा 


महिला प्रतिनिधी 


१७) श्रीमती मोरे निलावतीबाई 

संभाजी 


मु . पिंपळकौठा ( चोर), 
पो. माळकौठा, ता . मुदखेड 
जि . नांदेड . 


ई ) बोगस सिमकार्ड वापर 


उ ) मागील तीन महिन्यात विक्री केलेल्या सिमकार्ड धारकांची माहीती 


ऊ ) जुने वाहन भंगारमध्ये खरेदी /विक्री करणे इत्यादीसह संबंधीत 
पोलीस ठाणेस माहीती देणे आवश्यक आहे. 


१८ ) श्रीमती सुर्यवंशी कमलाबाई__ मु . भोगाव , पो कामठा , महिला प्रतिनिधी 
दत्तराव 

ता . अर्धापूर , जि . नांदेड 
१९ ) सावते आनंदा पुरभाजी मु . येळेगाव , पो.पिंपळगाव म., अनु. जाती/ अनु . 

ता . अर्धापूर , जि . नांदेड जमाती 
२० ) देशमुख सुभाषराव माधवराव मु . पाटनुर, पो . शेंबोली, इतर मागासवर्ग 

ता . अर्धापूर , जि . नांदेड 
२१ ) राठोड साहेबराव लचमाजी मु . चेनापूर, पो . लहान , भटक्या विमुक्त 

ता . अर्धापूर , जि . नांदेड जाती व जमाती 

विशेष मागासप्रवर्ग 


नांदेड , १९ जानेवारी , २०१६ . 

श्रीकांत देशमुख, 
जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी, 
तथा प्रादेशिक सहसंचालक ( साखर), नांदेड . 


दहशतवादी कारवाया करणारे व्यक्ती जिल्हयात खोट्या नावाने , भाड्याने 
खाजगी जागा/ भाडे तत्वावरील घर / लॉज येथे राहून दहशतवादी कारवाया 
करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळेकिरायाने , भाड्याने राहणाऱ्या 
अशा व्यक्तींची नोंद त्यांचे ओळखपत्र व निवासाच्या पत्त्यासह संबंधीत 
पोलीस स्टेशनला सादर करणे बंधनकारक आहे . २ ) दुय्यम प्रतीचे मोटार 
वाहन विक्री / खरेदी करणारे लोकांकडून अनाधिकृतपणे व्यवहार झाल्यास 
अशी वाहने स्फोटात वापरण्याची शक्यता असल्यामुळे तसेच ३) आक्षेपार्ह 
सीडी/ गाणे वाजविल्यामुळे जातीय -धार्मीक तेढ निर्माण होऊन तंटे होण्याची 
शक्यता आहे त्यामुळे प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करणे आवश्यक आहे . वरील 
कारणामुळे जिल्हयात घातपात होण्याची किंवा कायदा व सुव्यवस्था 
बिघडण्याची शक्यता असल्याचे नमूद करुन उस्मानाबाद जिल्यात मनाई 
आदेश लागू करण्याची आवश्यकता असल्याचे पोलीस अधीक्षक उस्मानाबाद 
जिल्हयात मनाई आदेश लागू करण्याची आवश्यकता असल्याचे पोलीस 
अधिक्षक उस्मानाबाद यांनी माझे निदर्शनास आणून दिले आहे आणि सदर 
अहवालावरुन फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ कलम १४४ प्रमाणे मनाई 
आदेश करण्याची आवश्यकता असल्याची माझी खात्री झालेली आहे . 


२४२ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र १० मार्च २०१६ : फाल्गुन २० , शके १९३७ भाग १ - पुरवणी 
त्याअर्थी, मी , अपर जिल्हादंडाधिकारी उस्मानाबाद फौजदारी प्रक्रिया 

५ . मागील तीन महिन्यात विक्री केलेल्या सिमकार्ड धारकांची माहीती 
संहिता १९७३ चे कलम अन्वये खालील बाबी करण्यास मनाई करीत आहे . सादर करणे बंधनकारक राहील . 
१ . उस्मानाबाद जिल्हयात कोणत्याही व्यक्तीला किरायाने / भाड्याने 

६ . सायबर कॅफे मालकास आपली ओळख पटविल्याशिवाय कोणत्याही 
ठेवतांना घरमालक , लॉज चालक धर्मदाय संस्था , विश्रामगृह , धर्मशाळा 

व्यक्तीस सायबर कॅफेचा वापर करण्यास मनाई करीत आहे . 
चालक /मालक यांनी वास्तव्यास राहणारे व्यक्तीचे ओळखपत्र व निवासाचा 

ज्याअर्थी, सर्व संबंधितांना नोटीस देऊन त्यांचे म्हणने ऐकुन घेणे 
पत्ता याबाबत माहिती संबंधीत पोलीस स्टेशनला न देता भाड्याने /किरायाने 
ठेवण्यास मनाई करीत आहे . 

सद्यस्थितीत शक्य नसल्याचे एकतर्फी आदेश काढणे आवश्यक असल्याची 

माझी खात्री झाली आहे . 
२. उस्मानाबाद जिल्हयात कोणत्याही व्यक्तीला कोणत्याही दुय्यमप्रती 

हा आदेश उस्मानाबाद जिल्हयाच्या हद्दीत दि . ०८ /०१/ २०१६ रोजीचे 
मोटार वाहनांच्या खरेदी -विक्री जूने वाहन भंगार मध्ये खरेदी -विक्री बाबत 
संबंधीत पोलीस स्टेशनला माहिती न देता खरेदी विक्री करण्यास मनाई 

०६ .०० ते २९ / ०२ / २०१६ चे २४ .०० वाजेपर्यंत लागू राहतील . 
करीत आहे . 

हा आदेश आज दिनांक ७/ १/ २०१६ रोजी माझ्या सही शिक्क्यानिशी 
३ . आक्षेपार्ह सिडी/ गाणे वाजविल्यामुळे जातीय -धार्मीक तेढ निर्माण 

देण्यात आला आहे . 
होण्याची शक्यता असल्याने जिल्हयात कोणत्याही कार्यक्रमात अथवा कोणत्याही उस्मानाबाद , ७ जानेवारी, २०१६ . 
ठिकाणी आक्षेपार्ह सिडी / गाणे संगीत वाजविल्यास मनाई करीत आहे . 

दुर्वाचनिय , 
४ . अवैध सिम कार्ड विक्री करण्यास व अवैध स्फोटक साठा बाळगण्यास 

अपर जिल्हादंडाधिकारी , उस्मानाबाद . 
मनाई करीत आहे . 


१९ 


जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


( फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १४४ प्रमाणे ) 


क्र . २०१५// ओ- १/ पोल /crpc - 144 / कावि - ४३/८७ . - या कार्यालयाचे आदेश क्र . २०१६/ आस्था / सीआर / ०९ / २०१६/दिनांक ०७/०१/ २०१६ अन्वये 
महाराष्ट्र राज्य शिक्षक पात्रता २०१५ शनिवारी दिनांक १६ जानेवारी २०१६ रोजी परभणी मुख्यालयास घेण्यात येणार आहे . सदरच्या परीक्षेसाठी परभणी येथे 
सकाळी सत्रात १९ केंद्रावर व दुपार सत्रात १४ केंद्रावर परीक्षा घेण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे . 


अ . क्र . 


केंद्र क्रं . 


महाविद्यालय / शाळा 


परिक्षार्थीची 
संख्या 


पेपर - १ 
सकाळचे सत्र 


पेपर - २ 
दुपारचे सत्र 


५४०१ 


जि .प . कन्या प्रशाला स्टेशनरोड परभणी 


३५० 


३५० 


२१६ 


५४०२ 


महात्मा फुले माध्य . उच्च माध्य . विद्यालय जिंतूर रोड परभणी 


२०९ 


२०९ 


५४०३ 


बाल विद्या मंदीर हायस्कूल नानलपेठ परभणी ( ए.) 


५० 


५४०४ 


बाल विद्या मंदीर हायस्कूल नानलपेठ परभणी ( बी . ) 


४०० 


४०० 


४०० 


५४०५ 


शिवाजी महाविद्यालय वसमतरोड परभणी 


५०० 


५०० 


५०० 


५४०६ 


एन . व्ही .एस . मराठवाडा हायस्कूल शिवाजी नगर परभणी 


५०० 


५०० 


५०० 


५४०७ 


ज्ञानोपासक महाविद्यालय जिंतूर रोड परभणी 


५०० 


५०० 


५०० 


५४०८ 


सुमनताई गव्हाणे विद्यालय वर्मा नगर परभणी 


२०० 


२०० 


२०० 


५४०९ 


सायरंगस्वामी विद्यालय विवेकनगर वसमतरोड परभणी 


३०० 


३०० 


३०० 


५४१० 


२०० 


२०० 


२०० 


मंजाजी विठ्ठलराव शिंदे माध्यामिक विद्यालय खानापूर , फाटा 
वसमतरोड परभणी 


५४११ 


संत तुकाराम महाविद्यालय वसमतरोड परभणी 


२५० 


२५० 


२५० 


औरंगाबाद विभाग 


२४३ 


अ . क्र . 


केंद्र क्रं . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र १० मार्च २०१६ : फाल्गुन २० , शके १९३७ 
महाविद्यालय / शाळा 

परिक्षार्थीची पेपर - १ 
संख्या सकाळचे सत्र 


पेपर - २ 
दुपारचे सत्र 


५४१२ 


बाल विद्या मंदीर हायस्कूल वैभव नगर परभणी 


३०० 


३०० 


३०० 


५४१३ 


भारतीय बाल विद्या मंदीर ममता कॉलनी कारेगावरोड परभणी 


२५० 


२५० 


५४१४ 


२५० 


२५० 


वसंतराव नाईक सेकंडरी अॅन्ड हाय सेकंडरी स्कूल कारेगाव रोड 
सुपर मार्केट जवळ परभणी 


५४१५ 


४७५ 


४७५ 


रावसाहेब जामकर माध्यमिक व उच्च माध्यामिक विद्यालय 
जिंतूररोड परभणी 


५४१६ 


भारतीय बालविद्या मंदीर प्रभावतीनगर जूना पेडगावरोड परभणी 


२५० 


२५० 


५४१७ 


शारदा विद्यालय सिव्हिल हॉस्पीटल जवळ परभणी 


२५० 


२५० 


५४१८ 


सावित्रिबाई फुले कन्या हायस्कुल लोकमान्यनगर परभणी 


२५० 


२५० 


५४१९ 


प्रभावती विद्यालय नाथनगर परभणी 


सदरील परिक्षा सुरळीत पार पाडण्याच्या दृष्टीकोनातून 
परिक्षा केंद्र परिसरात कोणत्याही व्यक्तीस / वाहनास प्रवेश 
करण्यास निर्बंध घालणे तसेच परिक्षा केंद्रावर गैरवापर 
टाळण्याच्या दृष्टीकोनातून परिक्षा केंद्राजवळच्या १०० मीटर 
परीसरातील सर्व सार्वजनिक टेलीफोन / एसटीडी/ आयएसडी/ 
भ्रमणध्वनी ,फॅक्स केंद्र, झेरॉक्स केंद्र व ध्वनीक्षेपके बंद ठेवणे 
आवश्यक असल्याबाबत माझी खात्री झाली आहे . 

त्याअर्थी, मी संभाजी झावरे , जिल्हादंडाधिकारी परभणी, 
फौजदारी व्यवहार ( सी . आर . पी . सी .) संहिता १९७३ चे कलम 
१४४ नुसार प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन उपरोक्त १९ 
परिक्षा केंद्राच्या १०० मीटरच्या परिसरात कोणत्याही अनभिज्ञ 
व्यक्तीस प्रवेश करण्यास निबंध घालीत आहे . आणि या सर्व 
परीक्षा केंद्राचे १०० मीटरच्या परिसरातील सर्व सार्वजनिक 
टेलीफोन / एसटीडी/ आयएसडी/ भ्रमणध्वनी,फॅक्सकेंद्र, झेरॉक्स 
केंद्र व ध्वनीक्षेपके बंद ठेवणे आदेशीत करीत आहे . 


हे आदेश परिक्षार्थी / परीक्षेची संबंधीत अधिकारी / कर्मचारी 
। प्राध्यापक /शिक्षक / पोलीस अधिकारी /पोलीस कर्मचारी 
यांना लागू राहणार नाहीत . 

हे आदेश महाराष्ट्र राज्य शिक्षक पात्रता २०१५ शनिवारी 
दिनांक १६ जानेवारी २०१६ रोजी सकाळी ०६.०० वा . पासून 
ते सायंकाळी ०६ . ०० वाजेपर्यंत लागू राहील . तसेच प्रत्येक 
इसमावर प्रस्तुत आदेश तामील करणे शक्य नसल्याने पोलीसांनी 
ध्वनीक्षेपकावर एकतर्फी जाहीर करुन त्यास प्रसिध्दी द्यावी 
असेही आदेश करीत आहे . 
__ हे आदेश दिनांक १२/ ०१/ २०१६ रोजी माझे सही व 
शिक्यानिशी निर्गमीत करण्यात येत आहे . 


परभणी, १२ जानेवारी, २०१६ . 


संभाजी झावरे 
जिल्हादंडाधिकारी परभणी, 


२४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र १० मार्च २०१६ : फाल्गुन २० , शके १९३७ भाग १ - पुरवणी 

मौजे 

सर्व्हे नंबर 

क्षेत्र 

रावराजुर ता. पालम ४ ३ ए. २९ गुंठे 
उपविभागीय अधिकारी गंगाखेड याजकडून 

१२८ १६ ए.०८गुंठे 


२० 


जाहिरनामा 


वरील प्रमाणे मयतास कायदेशीर मुले वारस आहेत. 


सदर व्यक्ती वारस आहेत . म्हणून विरासत मंजुरीसाठी या 


क्रमांक ३८/ अतियात / २००६ 


दि . २५ .०२ . २०१६ 


कार्यालयात रुजु झाले आहेत . या बाबतच्या कोणास काही 


उपआयुक्त ( महसुल ) विभागीय आयुक्त कार्यालय 


आक्षेप किंवा हीत संबंध असतील त्यांनी हा जाहिरनामा प्रसिध्द 


औरंगाबाद यांचे न्यायालयात प्राप्त प्रकरण दि . ११/ ०७/ २०१४ 


झाल्यापासून ०६ आठवडयाच्या आंत लेखी पुराव्यासह स्वतः 


व निर्णय दिनांक ०४/१२/ २०१५ नुसार या जाहिरनाम्याद्वारे 


किंवा वकिला मार्फत या कर्यालयास उपस्थित रहावे. मुद्दती 


सर्व जनता मौजे रावराजुर ता . पालम जि . परभणी यांना 


नंतर प्राप्त झालेल्या प्राप्त झालेल्या आक्षेप अर्जावर विचार 


कळविण्यात येते की , १ . शेख अलीमोद्दिन पि . शेख जैनोद्दिन , 


केला जाणार नाही व उपलब्ध कागदपत्राच्या पुराव्या आधारे 


२ . शेख सुलतान पि . शेख जैनोद्दिन रा . रावराजुर ता . पालम 


अर्जदाराच्या नांवे विरासत मंजुर करण्यात येईल 


जि . परभणी यांनी या कार्यालयास दिनाक ११/ ०४/ २००६ 


रोजी अर्ज देवून कळविले आहे कि , त्यांचे वडिल नामे शेख 


दिनांक २५ / ०२ / २०१६ 


जैनोद्दिन पि . शेख सुलतान यांचे दिनांक १२/ १०/ १९९९ रोजी 


निधन झाले . मयताच्या नावे जामा मस्जिद देवस्थान रावराजुर 


( गोविंद रणविरकर ) 
उपविभागीय अधिकारी गंगाखेड 


खालील नमुद जमीनीची इनाम मंजूर कण्यात आली आहे . 


औरंगाबाद विभाग 


२४५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र १० मार्च २०१६ : फाल्गुन २० , शके १९३७ 

अनुसूची दोन 


२१ 


नवीन भुसंपादन कायदा २०१३ च्या कलम १९ ( १ ) खालील अधिसूचना 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


( भुमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापान करतांना वाजवी भरपाई 

मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ ) 


प्रकल्पाचे नांव :- गोदावरी नदीवरील अंतेश्वर उच्च पातळी बंधायासाठी 
भुसंपादन प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन :- गोदावरी नदीवरील अंतेश्वर 
उच्चपातळी बंधाऱ्यासाठी सार्वजनिक कामाचे प्रयोजन . 


मौ . सातेफळ ता . पूर्णा, जि . परभणी येथील नदीवरील अंतेश्वर उच्च 

पातळी बंधाराचेसाठी भुसंपादन 


समाजाला होणारे लाभ :- शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व 
इतर सार्वजनिक हितार्थ. 


अनुसूची तीन 


पुर्नवासाहत क्षेत्राचे वर्णन 


क्रमांक :- प्र . अ./ भुस ./ कावि१६२/ १४ . – ज्याअर्थी, समुचित शासन 
असलेल्या परभणी जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यास भूमिसंपादन , पुर्नवसन व 
पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम , २०१३ ( २०१३ वर ३० ) ( यात यापुढे ज्याच्या निर्देश उक्त 
अधिनियम असा केला आहे .) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( १ ) द्वारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली 
अधिसुचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकिर्ण ११/ २०१४ / प्र.क्र .७७/ अ- २ 
दि . १९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे आणि 
त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे कि या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि 
दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ठ केलेले या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकाता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


अ . क्र . 


भूमापक किंवा गट क्रमांक 


क्षेत्र ( हेक्टर मध्ये ) 


१. 


निरंक 


निरंक 


अनुसूची चार 


( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 


आणि ज्याअर्थी परभणी जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी कलम १५ च्या 
पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यकता आहे . याबाबत खात्री पटली आहे आणि म्हणून उक्त 
अधिनियमांच्या कलम १९ च्या पोट कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे 
घोषीत करण्यात येत आहे आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बांधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या 
प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे 
घोषीत केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार 
मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे . 


( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिरणाने दिलेला सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश) दिनांक ३१ डिसेंबर २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५ / प्र . क्र . ३/ २ - अ 
नुसार उक्त अधिनियमांचे कलम -१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागू करण्यापासून सुट देण्यात आलेली आहे . 


टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन 
अधिकारी गंगाखेड यांचे कार्यालयामध्ये निरिक्षण करता येईल . 


आणि ज्याअर्थी उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमांन्वये जिल्हाधिकाऱ्यांची 
कार्येपार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन जिल्हाधिकारी कार्यालय 
परभणी यांस पदनिर्देशित करित आहे . 


दिनांक १७/ ०२/ २०१६ 


ठिकाण : परभणी 


अनुसूची - एक 


राहुल रंजन महिवाल 
जिल्हाधिकारी परभणी तथा समुचित शासन 


संपादीज करावयाच्या जमिनीचेवर्णन 


रावयाच्या 


गाव - सातेफळ तालुका - पूर्णा जिल्हा परभणी 


गोदावरी नदीवरील अंतेश्वर उच्च पातळी बंधाऱ्यासाठी भुसंपादन 


अ . क्र . 


भूमापक किंवा गट क्रमांक 


क्षेत्र ( हेक्टर मध्ये ) 


२८९ 


२ हे . ५२ आर 


१५० 


० हे . ३३ आर 


२८८ पै . 


१ हे . ६५ आर 


एकुणक्षेत्र 


४ हे . ५० आर 


२४६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र १० मार्च २०१६ : फाल्गुन २० , शके १९३७ भाग १ - पुरवणी 

१३( १) व महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन) नियम 
जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था परभणी याजकडुन 

१९६७ चे नियम ४२ व नियम ४३ अन्वये कृषी उत्पन्न बाजार समिती पालम 
वाचा . १ ) महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन ) 

ता . पालम जि . परभणी यांचा निवडणूक कार्यक्रम संदर्भ ४. अन्वये जाहीर 
अधिनियम 

करण्यात आला होता . 
१९६३ चे कलम १४(४ )( अ)(ब )( क ). 

ज्या अर्थी, निवडणूक निर्णय अधिकारी कृषि उत्पन्न बाजार समिती 
२ ) शासनाची अधिसूचना क्रमांक कृउबास २००७ / प्र. क्र .२५४/ ११ सी पालम ता . पालम यांनी कृषी उत्पन्न बाजार समिती पालम च्या निवडणूकी 
दि . २९ सप्टेंबर ०७ 

बाबत अहवाल या कार्यालयास संदर्भ क्र . ५ अन्वये या सादर केलेला आहे . 
३) मा . प्रधान सचिव ( सहकार व पणन ) सहकार पणन व वस्त्रोद्योग ज्या अर्थी, निवडणूक निर्णय अधिकारी कृषि उत्पन्न बाजार समिती पालम 
विभाग यांचे 

यांनी जाहीर केलेल्या निवडणूक निकालास अनुसरुन त्यांच्या कडून महाराष्ट्र 
__ आदेश क्रमांक .कृउबास २००६ / प्र . क्र . ४३९ / ११ स दिनांक ३ कृषी उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन ) अधिनियम १९६३ चे कलम 
नोव्हेंबर ०७ 

१३ ( १ ) ( अ ) ( एक ) ( ब ) ( ब - १ ) प्रमाणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर निवडून 
४ ) कार्यालयाची अधिसूचना जा .क्र . जिउनि /निवडणूक/ कृ. उ.बा. स. पा ./ आलेल्या समिती सदस्यांची यादी या कार्यालयास प्राप्त झालेली आहे . 
२०१६ 

त्या अर्थी, महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन ) 
दि ०७/ ०१/ २०१५ 

अधिनियम १९६३ चे कलम १४( ४) ( अ ) ( ब ) ( क ) व संदर्भ क्रं .२ व ३ अन्वये 
५ ) निवडणूक निर्णय अधिकारी कृषि उत्पन्न खरेदी बाजार 

मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , गणेश पुरी जिल्हा उपनिबंधक 
समिती, पालम यांचा निकाल दि २९/ ०२/ २०१६ . 

सहकारी संस्था , परभणी कृषी उत्पन्न बाजार समिती पालम ता पालम जि . 
अधिसूचना 

परभणी या बाजार समितीवर निवडून आलेल्या सदस्यांची नावे याव्दारे जाहीर 
जा .क्र .जिउनि /प्रशासन/ कृउबासपालम / नि . अधिसूचना/ १६ ज्या अर्थी, महाराष्ट्र करीत आहे. 
कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन ) अधिनियम १९६३ चे कलम 

_ नमुना ११ क (नियम ८३ ) 

कृषि उत्पन्न बाजार समिती पालम ता . पालम जि . परभणी 
अ .क्र . निवडून आलेल्या सभासदाचे नांव || निवडून आलेल्या संचालकाचा पूर्ण पत्ता ज्या मतदार संघातुन निवडून आले आहेत 

आहे तो मतदार संघ 
भागवत बळीराम लक्ष्मण मु . मुदखेड पो . चाटोरी ता .पालम 

सहकारी संस्था ( सर्वसाधारण ) 
दुधाटे तुषार काशिनाथराव मु . पो . आरखेड ता . पालम 

सहकारी संस्था ( सर्वसाधारण ) 
पैके ज्ञानोबा मुगाजी मु . पो . चाटोरी ता . पालम 

सहकारी संस्था ( सर्वसाधारण ) 
पौळ अशोकराव बालासाहेब मु . फळा पो . पालम ता .पालम 

सहकारी संस्था ( सर्वसाधारण ) 
रोकडे गणेशराव यादवराव मु . सरफराजपुर पो . पालम ता .पालम 

सहकारी संस्था ( सर्वसाधारण ) 
सिरसकर बालासाहेब देवराव सिरस्कर गल्ली पालम ता . पालम 

सहकारी संस्था ( सर्वसाधारण ) 
शिंदे विजयकुमार व्यंकटराव मु . पो . पेठ पिंपळगाव ता .पालम 

सहकारी संस्था ( सर्वसाधारण ) 
काळे द्रोपदबाई रामचंद्र मु . गुंज पो . धनगरटाकळी ता .पुर्णा 

सहकारी संस्था ( महिला राखीव ) 
कुंटे पार्वतीबाई रमेशराव 

मु . खरब धानोरा पो शेखराजुर ता .पालम सहकारी संस्था ( महिला राखीव ) 
उंदरे रामराव किशनराव 

मु .तांबुळगाव पो . पेठपिंपळगाव ता पालम सहकारी संस्था ( वि . जा /भजव विमाप्र ) 
शेवटे सुधाकर व्यंकटराव मु .सिरपुर पो . केरवाडी ता .पालम 

सहकारी संस्था ( इतर मागासवर्गीय ) 
१२. चौरे चौत्राबाई मुंजाजी मु . सायाळा पो . केरवाडी ता पालम 

ग्राम पंचायत ( सर्वसाधारण ) 
शिंदे जयसिंग गोपाळराव मु . पो . उक्कडगाव ता . पालम 

ग्राम पंचायत ( सर्वसाधारण ) 
गालफाडे शोभा विश्वनाथ 

मु . खोरस पो . पो . पेठपिंपळगाव ता पालम ग्राम पंचायत ( अ . जा / अ . ज .) 
१५. देवकते गोपाळ प्रलहादराव 

मु . चोरवड पो . उक्कडगाव ता . पालम ग्रामपंचायत ( आर्थिक दृष्टया दुर्बल ) 
१६ . रुद्रवार दिपक रामराव मु . पो . पालम ता . पालम 

व्यापारी 
सिरसकर भारतराव प्रभाकरराव सिरस्कर गल्ली ,पालम 

व्यापारी 
१८ . शेळके संजय प्रभाकरराव इंदीरा नगर , पालम 

हमाल मापाडी 


१ . 


• 
ॐ 
ॐ 
ॐ 
ॐ 
ॐ 
ॐ 


दिनांक ०४ / ०३ / २०१६ परभणी 


( गणेश पुरी ) 
जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , परभणी 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रा 

। प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . ७] 


गुरूवार , दिनांक १० मार्च २०१६ : फाल्गून २० , शके १९३७ 


[किंमत २. ०० रु .] 


त 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 


भाग एक - अ औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


( भाग चार - ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याव्यतिरिक्त केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले व महाराष्ट्र 
जिल्हा परिषदा ,/ नगरपालिका व पंचायत समित्या , ग्रामपंयायती , नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व 

स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना ) 


टीप :- प्रत्येक अधिसूचनेच्या आधी मधोमध जे ठळक आकडे छापलेले आहेत ते ह्या साप्ताहिक राजपत्रात छापलेल्या अधिसूचनांचे अनुक्रमांक आहेत . 


१ 


अध्यक्ष नगरपरिषद यांजकडून 

जाहिर सुचना 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ द्वितीय 
विकास योजना गंगापूर 
क्रं . ४४६ / ........ दिनांक १/३/ २०१६ 

गंगापूर नगर परिषदेने सर्वसाधारण सभा ठराव क्रं . 
२११ दिनांक १७.०६. २०१३ अन्वये गंगापूर नगर परिषदेच्या 
सुधारित विकास योजना तयार करणेसाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक 
व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम २३ ( १) व ३८ 
नुसार इरादा जाहिर केला असून सदर विकास योजना तयार 
करण्यासाठी उक्त अधिनियमाचे कलम २४ नुसार नगर रचना 
अधिकारी म्हणून सहायक संचालक , नगर रचना , औरंगाबाद 
यांची नेमणुक केली. त्यानुसार सदर नगर रचना अधिकारी या 
क्षेत्राची प्रारुप सुधारित विकास योजना तयार ती नगर परिषदेस 
सादर केली आहे . त्यानुसार नगर परिषदेने ठरावा क्रं . ३९८ 
दि . २९ .०२ .२०१६ अन्वये सुचविलेले फेरबदलासह सदर विकास 
योजना नव्याने तयार करुन ती विकास योजना उक्त अधिनियमाचे 
कलम - २६ (१ ) अन्वये प्रसिध्द करण्याचे ठरविले आहे. 

__ आता या सुचनेद्वारे जाहिर करण्यात येते की , सदर 
प्रारुप सुधारित विकास योजनेचे नकाशे व अहवाल अध्यक्ष , 
नगर परिषद , गंगापूर यांनी दिनांक घालून स्वाक्षरी केली 


असून जनतेच्या अवलोकनार्थ गंगापूर नगर परिषदेच्या 
कार्यालयात कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळेत खुले ठेवण्यात 
आले आहेत . 
सदर विकास योजनेतील प्रस्तावाबाबत नागरिकांच्या काही 
सुचना हरकती असल्यास त्या ही अधिसुचना , महाराष्ट्र 
शासनाच्या राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ३० 
( तीस ) दिवसांचे कालावधीत नगर परिषद गंगापूरकडे लेखी 
स्वरुपात सादर कराव्यात . 

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ 
चे कलम ३० अन्वये अंतीम मंजुरीसाठी सादर करणेपुर्वी सदर 
सुचना व हरकतींचा योग्य तो विचार केला जाईल . विहित 
मुदतीनंतर प्राप्त झालेल्या हरकती व सुचनांचा विचार केल्या 
जाणार नाही याची कृपया नोंद घ्यावी . 
टिप : प्रसिध्द केलेल्या सुधारीत विकास योजनेच्या भाग 
नकाशाच्या प्रती अथवा अहवालाच्या ( भागशः) प्रतीची मागणी 
केल्यास, सहायकसंचालक , नगर रचना , औरंगाबाद यांचे 
कार्यालयात डॉ . पेंडकर इमारत , ज्युबली पार्क , औरंगाबाद येथे 
विहित शुल्क भरल्यास मिळु शकतील . 
गंगापूर 
दिनांक - ०१/ ०३/ २०१६ 

अध्यक्ष , 
नगर परिषद , गंगापुर 


औ . भाग- १ अ- ७ 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र १० मार्च २०१६ : फाल्गुन २० , शके १९३७ 

१९ 
By PresidentMunicipal Council are kept open in the office of Gangapur Municipal 

Council for inspection of Public, during office hours on 
PUBLIC NOTICE 

all working days. 
MAHARASHTRA REGIONAL & TOWN 
PLANNINGACT, 1966 DEVELOPMENT 

The suggestions and objections if any in respect 
PLAN OF GANGAPUR SECOND REVISED 

of the proposals of the said Draft Development Plan 

may please be communicated in writing to the Municipal 
No.GMC/WSIIDP (Second Revised )/ Date - 01/ 

Council within 30 ( Thirty ) days from the publication of 
03 /2016 No. 446 

this notice in Maharashtra GovernmentGazette . 


GangapurMunicipal Council has declared its 


The suggestions or objections so received will 
be considered by the Municipal Council before 
submiting the said Development Plan to theGovernment 
for final sanction under section 30 of the said Act. 


intension to prepare the Development Plan ofGangapur 
(Second Revised ) under section 23 (1 ) & 38 of 
Maharashtra Regional & Town Planning Act, 1966 
under its General Body Resolution No. 211 , Date 
17 .06 .2013 and has appointed Assitant Director of 
Town Planning as Officer under section 24 of the said 
Act.Accordingly the said Town Planning Officer has 
prepared and submitted the Draft Development Plan 
ofGangapur (Second Revised ) to GangapurMunicipal 
Council. The Municipal council under its General body 
resolution No. 398 dated 29.02. 2016 has decided to 
publish the newly prepared Development plan with 
incorporating changes suggested under section 26 (1) 
of the said act. 


Note : - Part Plan of the said Draft 
Development Plan copy of extract of report or copy of 
extract of Development Control Regulation can be 
obtained on remittance of requisite fees together with 
application etc ., from the office of the Assistant 
Director of Town Planning, Aurangabad , Dr. Pendhar 
Building, Jublee Park , Aurangabad . 


Gangapur 


Date - 01.03 .2016 


Notice is now hereby given that the Draft 


President 


Development plan and report thereon duly signed and 
dated by the President GangapurMunicipal Council 


Municipal Council, Gangapur 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र १० मार्च २०१६ : फाल्गुन २० , शके १९३७ भाग १ अ - पुरवणी 

By Chief Officer Nagar Panchayat 

NOTIFICATION 
Nagar Panchayat Shirur Ananatpal Dist . 

Latur 
Maharashtra Regional & Town Planning Act 

1966 
(Maharashtra Act No. XXXVII Of 1966 ) 
To prepare Development Plan Of 
ShirurAnantpal Town , Nagar Panchayat by its 
general body resolution No . 45 , dt. 29 /02 / 2016 
Has declared his intention under provision 
of section 21 ( 2 ) with section 23 ( 1 ) of 
Maharashtra Regional & Town Planning Act 

1966 for the area within its Jurisdiction . 
शिरुर अनंतपाळ शहराची विकास योजना तयार करण्यासाठी नगर A copy of Plan showing the area for which 
पंचायतीचा सर्व साधारण सभा ठराव क्र . ४५ दिनांक २९ / ०२/ २०१६ अन्वये the Development Plan is to be prepared is 
तिच्या अधिपत्त्याखालील संपूर्ण क्षेत्रातील महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना kept open for the inspection by public on all 
अधिनियम १९६६ चे कलम २१ ( २ ) सह कलम २३ ( १ ) अन्वये इरादा 

working days during office hours at the office 
जाहीर केलेला आहे . 

of shiruranantpal Nagar Panchayat as 

required under section 21 ( 2 ) with section 
ज्यासाठी विकास योजना तयार करावयाची आहे . अशा नगर पंचायतीच्या 23 ( 1) Maharashtra Regional & Town Planning 
अधिपत्याखाली क्षेत्राचा नकाशा, शिरूर अनंतपाळ नगर पंचायतीच्या कार्यालयात Act 1966 , 
सुट्टीचे दिवस वगळून कार्यालयीन वेळेत महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना Suggestion or objection if any, should be 
अधिनियम १९६६ चे कलम २१ ( २ ) सह कलम २३ ( १ ) अन्वये नागरिकांना 

communicated in writing within 60 ( Sixty ) 
पाहण्यासाठी खुला ठेवलेला आहे . 

days from the date of publication of intention 

in Maharashtra Govt . Gazette, shall be 
ज्या नागरिकांच्या नियोजित विकास योजने संबंधी काही सूचना व considered by the Nagar Panchayat , 
हरकती असतील , त्यानी ही अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याच्या ShirurAanantpal as required under Section 21 
तारखेपासुन ६० ( साठ ) दिवसाच्या आत त्या शिरुर अनंतपाळ नगर ( 2 ) with 23 ( 1) of the said Act . 
पंचायतीकडे लेखी सादर कराव्या त्या सुचना व हरकतीच्या उक्त 
अधिनियमांच्या कलम २१ ( २ ) सह कलम २३ ( १ ) नुसार ही नगर पंचायत 

Place : ShirurAnantpal 
योग्य तो विचार करील. 

Date 29 / 02/ 2016 


स्थळ : शिरुर अनंतपाळ 


Sd / 

Chief Officer 
Nagar Panchayat Shirur Anantpal 


दिनांक २९ /०२ /२०१६ 

स्वाक्षरीत / 

अध्यक्ष 
नगर पंचायत शिरुर अनंतरपाळ 


स्वाक्षरीत / 

मुख्याधिकारी 
नगर पंचायत शिरुर अनंतरपाळ 


President 
Nagar Panchayat Shirur Anantpal 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले . 


